वाचा : 


संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिद्ध करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६१७/१७३१/प्र.क्र.२०८/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०१८. 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टिपीव्ही-१७१५/२२/प्र.क्र.०१/नवि-२७, दि.१५.०१.२०१६. 
३. संचालक, नगर रचना, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/संनर/अंज्येसू-२०१६/प्राज्येसू-२०१७/प्रशा-१/५४५७, 
दि.१७.१०.२०१७. 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील संचालक, नगर 
रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१५ ची अंतिम जेष्ठता सूची संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या दि.०१.०१.२०१५ च्या संचालक, नगर रचना संवर्गाच्या अंतिम 
जेष्ठता सूचीत नमूद कोणीही अधिकारी दि.०१.०१.२०१५ ते दि.३१.१२.२०१५ या कालावधीत सेवानिवृत्ती / 
पदोन्नती/ मृत्यू / राजीनामा इत्यादी कारणास्तव वगळण्यात आलेला नसल्याने दि.०१.०१.२०१५ च्या अंतिम 
जेष्ठता सूचीमध्ये कोणताही बदल न करता दि.०१.०१.२०१६ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची म्हणून प्रसिध्द 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्त दि.१७.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला होता. 


०२. संचालक, नगर रचना, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन संचालक, नगर रचना संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 


०३. सदरचेशझासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेताक २०१८१०१६१२३०१६९५२५ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ग 
Vishnu Shripati Patil DN: CN « Vishnu Shrpai Pati-C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Urban Development Department 
Date: 2018.10.17 11:39:19 +05'30' 


(वि. श्री. पाटील) 
सहपत्रे : परिशिष्ट-अ. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

सर्व संचालक, नगर रचना, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 
प्रत - 
संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३ प्रती). 
सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 
कक्ष अधिकारी (का-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती (नवि-२७. 


Cc WwW AD -5 


KKKKK 


परिशिष्ट - अ 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील संचालक, नगर रचना 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६१७/१७३१/प्र.क्र.२०८/नवि-२७, दि.१६.१०.२०१८ चे सहपत्र 


अ. । ज्ये. | अधिकाऱ्याचे नांव | प्रवर्ग जन्मतारीख | खात्यात प्र नियुक्ती । नियुक्तीचा | ज्येष्ठता । सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता । अभिप्राय 
क्र. क्र. केल्याचा दिनांक मार्ग दिनांक दिनांक 
दिनांक 

वि २ ३ aa 4 & a ८ ९ ae 1 क | १२ 

- 7 श्री.श्री.दि.लांडगे | खुला | ०४/०१/१९६३ | 09/02/9889 | ०८/०६/२००५ | पदोन्नती | ०८/०६/२००५ | 39/09/2029 | बी. आर्च, एम.सी.पी. = 
खरगपूर, एफ.आय. 
आय.टी.पी. 

2 | २ | MONTHS | अ.जा. | २३/०७/१९६१ | ०१/१०/१९८३ | ०१/१२/२००९ । पदोन्नती । ०१/१२/२००९ | ३१/०७/२०१९ | she. Rea, एम.इ., = 
cl aes सी.पी. 

3 | 3. श्री.रा.अ.कोप खुला | ११/०४/१९५८ | १५/१०/१९७९ | 92/03/2093 | पदोन्नती | १२/०३/२०१३ | ३०/०४/२०१६ बी.इ.सिव्हिल, -- 
एम.प्लॅनिंग (अर्बन 

प्लॅनिंग) 


Vishnu Shripati Patil 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
DN: CN = Vishnu Shripati Patil, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


OU = Urban Development Department 
Date: 2018.10.17 11:39:34 +05'30' 


(वि. श्री. पाटील) 


